प्रधान मंत्री पोषण aad) निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
(TSP) उपयोजनांतर्गतच्या निधी 
वितरणाबाबत (सन २०२२-२३). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२६/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२३ 


वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिळ, २०२२ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ- 
२०२१/प्र.क्र.८५/ एस.डी.३, दि.३० मे, २०२२. 

३) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र. 3-¥/2O22-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

४) केंद्र शासनाचे AST क्र. प्र. क्र. 3-¥/2022Desk (PMP) दि.१४ मार्च, २०२३ 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.३० मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र 


शासनाने संदर्भाधिन दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 


केंद्र हिस्स्याकरीता दुसर्‍या हप्त्याचा तसेच, योजनेकरीता अतिरिक्त निधी असा एकूण 


रु.५११५०.६८ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची 


विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना 


(TSP) या घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे 


आहे. उपरोक्‍त निधीपैकी अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.६१२२.७४ लक्ष निधी 


व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.३९७२.३६ लक्ष तसेच, पहिल्या हप्त्यातील प्राप्त केंद्र हिस्स्याच्या 


प्रमाणात अवितरीत राज्य हिस्सा रु.६२८.२७ लक्ष असा एकूण राज्य हिस्साचा रु.१०७२३.३७ लक्ष 


निधी वितरीत करणे आव्यक होते. तथापि, अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याच्या 


अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.३५८९.२५ लक्ष व राज्य हिस्स्याच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये 


रु.३३१३.०० लक्ष इतकी तरतूद वितरणासाठी Bryn होती. सबब, केंद्र हिस्स्याचा 


रु.३५८९.२५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.३३१३.०० लक्ष असा एकूण रु.६९०२.२५ लक्ष इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२६/एस.डी.3३ 


वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागामार्फत वित्त विभागास सादर 


करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित विभागाने प्रस्तुत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


सबब, अनुसूचित जमाती घटकांतर्गतचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित 


जमाती उपयोजनेच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून खालीलप्रमाणे रु.६९०२.२५ लक्ष (रुपये 


एकोणसत्तर कोटी दोन लक्ष पंचवीस हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
सन २०२२-२३ करीता वितरणास मान्यता 
अ.क्र लेखाशिर्ष = — ag लाही 
६७६ असलेला निधी 


मागणी क्र. टी - ५ २२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना - केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (०८) शालेय 
पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(2202 | ५३२) 


रु 93890 .42 लक्ष 


रु.३५८९.२५ लक्ष 


मागणी क्रमांक टी - ५ २२०२ -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 


Seid योजना Son परस्वत योजना. | PR ee 
(09) (08) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना) (TSP) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२०२ | ५४१) 
एकूण | रु.२३२८३.५२लक्ष । रु.६९०२.२५ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२६/एस.डी.3 


२. सदरचा शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.४/कार्यासन-६, दि.३० मार्च, २०२३ नुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.३५७/२०२२३/व्यय-१४, दि.२८ मार्च,२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत निधी वितरण व खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देश / शासन 


निर्णय / परिपत्रक / आदेडा यांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


४. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घेण्यात 


यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 


करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०१२३९३७५०२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD 


ABAJI PATIL : 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


—O 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


oS बळे हॉट See eS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


55९86 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१२६/एस.डी.3३ 


१३) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 

१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. 3. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


